वर्ष ९ , अंक ३ ९ ] 


SHAILEE 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

शनिवार , मार्च २५ , २०२३ / चैत्र ४ , शके १ ९ ४५ 


असाधारण क्रमांक ९९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


अधिसूचना 

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) विनियमन अधिनियम , १ ९ ७७ . 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक २४ मार्च , २०२३ . 


?? 

प्रवर्ग " क - पुढील अर्हता धारण करणारे : 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


क्र . संकीर्ण -२०१६ / प्र.क्र .३२० / टीएनटी- १.– • महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) विनियमन अधिनियम , १ ९ ७७ 
( १ ९ ७८ चा महा . ३ ) याच्या कलम १६ ची पोट - कलमे ( १ ) व ( २ ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत 
त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) 
नियमावली , १ ९ ८१ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे . हे नियम उक्त अधिनियमाच्या कलम १६ च्या पोट 
कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत : — 

१. या नियमांस , महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) ( सुधारणा ) नियम , २०२३ असे म्हणावे . 

२. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली , १ ९ ८१ मधील अनुसूची फ च्या परिच्छेद २ , - 

( एक ) प्रवर्ग " क " ऐवजी पुढीलप्रमाणे दाखल करण्यात येईल 

* 


एम . ए . / एम.एस्सी . / एम . कॉम . , बी . टी . / बी . एड . , 


भाग चार - ब - ९९ -१ 


सामाजिक शास्त्र / मानव्य शास्त्र / विज्ञान / गणित / भाषा ( ५० % गुणांसह ) विषयातील पदव्युत्तर पदवी आणि एम.एड. ( ५० % 
गुणांसह ) / एम.ए. ( शिक्षणशास्त्र ) ( ५० % गुणांसह ) ( राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदद्वारे वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या बदलांसह ) 

किंवा 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


किंवा तत्सम ; 

किंवा 


बी . ए . / बी . एस्सी . / बी . कॉम . , बी . टी . / बी . एड . , किंवा तत्सम ; 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २५ , २०२३ / चैत्र ४ , शके १ ९ ४५ 

किंवा 


बी . ए . / बी . एससी . / बी . कॉम . , डिप . टी . ( दोन वर्षांचा जुना पाठ्यक्रम ) , डी . एड . ( दोन वर्षांचा जुना पाठ्यक्रम ) ; 

किंवा 

बी.ए. / बी.एससी . / बी . कॉम . , एस . टी . सी . / डिप . एड . / डिप . टी . ( एक वर्षाचा पाठ्यक्रम ) इत्यादी झाल्यानंतर व १० वर्षांच्या 
सेवेनंतर ; 


किंवा 

बी . ए . किंवा समकक्ष या सोबत पाच वर्षांच्या अनुभवानंतर वरिष्ठ हिंदी शिक्षक सनद ; किंवा दहा वर्षांच्या अनुभवानंतर 
कनिष्ठ हिंदी शिक्षक सनद ; 


किंवा 

क्रीडा शिक्षकांसाठी : - २५० विद्यार्थ्यांसाठी एक शारीरिक शिक्षक व शारीरिक शिक्षण या विषयाचा किमान ५० टक्के कार्यभार या 
अटींची पूर्तता होत असलेल्या प्रकरणी -- बी . ए . / बी . एस् . सी . / बी . कॉम . , एच . डी . एड . / बी . पी . एड . / बी . एड . ( शारीरिक शिक्षण ) 

किंवा 


कला शिक्षकांसाठी : - बी . ए . / बी . एस . सी . / बी . कॉम . / बी . एफ़ . ए . / जी . डी . आर्ट पदविका - ए . एम . प्रमाणपत्रासह / ए . एम . 
डिप्लोमा / डिप्लोमा इन आर्ट एज्युकेशन ; 


किंवा 

बी.ए. / बी.एस्.सी. / बी.कॉम . / बी.एफ़.ए. / जी.डी. आर्ट पदविका , डी.टी.सी. / डी . एम . ए.टी.डी. इत्यादी झाल्यानंतर १० वर्षांच्या 


सेवेनंतर . ” ; 


( दोन ) टीप ( १ ) च्या ऐवजी पुढीलप्रमाणे दाखल करण्यात येईल 

* 


टीप ( १ - अ ) . - आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण करणाऱ्या शिक्षकांच्या नियुक्तीनंतर अशा शिक्षकांची 
ज्येष्ठता यादी ही प्रवर्गानुसार ठेवण्यात येईल . 


टीप ( १ - ब ) .- प्रवर्ग क , ड अथवा ई यामध्ये समावेश होण्यासाठी नियुक्तीच्या वेळी संबंधीत शिक्षकाने , त्या त्या 
प्रवर्गाकरिता प्रकरणपरत्वे ( उच्च माध्यमिक किंवा माध्यमिक ) प्रशिक्षित शिक्षकास आवश्यक असलेली अर्हता धारण करणे 
आवश्यक असेल . त्या प्रवर्गातील त्याची ज्येष्ठता संबंधीत प्रवर्गात समाविष्ट झाल्याच्या तारखेपासून विचारात घेण्यात येईल . 


टीप ( १ - क ) .- प्रवर्ग फ , ग किंवा ह मध्ये समाविष्ट असलेल्या एखाद्या शिक्षकाने सेवेत असताना प्रकरणपरत्वे प्रवर्ग 
क , ड किंवा ई प्रवर्गात अंतर्भूत असलेल्या प्रशिक्षित शिक्षकांसाठीची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण केली किंवा 
त्यात सुधारणा केल्यास संबंधीत शिक्षकाचा समावेश त्याच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेनुसार प्रशिक्षित शिक्षकांसाठी 
असलेल्या संबंधीत प्रवर्गात करण्यात येईल . तथापि , त्या शिक्षकाची संबंधीत प्रवर्गातील सेवाज्येष्ठता ही त्याच्या नियुक्ती 
दिनांकास विचारात न घेता त्याने आवश्यक अर्हता धारण केल्याच्या दिनांकापासून विचारात घेण्यात येईल व संबंधीत प्रवर्गात 
पूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांनतर त्याचा ज्येष्ठताक्रम निश्चित करण्यात येईल . 


टीप ( १ - ड ) .- एखाद्या प्राथमिक गटातील ( इयत्ता १ ली ते ५ वी ) शिक्षकाने उच्च शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता 
धारण केली किंवा त्यात सुधारणा केली असेल , तथापि माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक गटासाठी त्याची नियुक्ती करण्यात 
आली नसल्यास , अशा प्रकरणी संबंधीत शिक्षक , माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक सेवाज्येष्ठतेच्या सूची मध्ये ज्येष्ठतेचा 
दावा करू शकणार नाही . त्याच्या उच्च शैक्षणिक पात्रतेस केवळ अतिरिक्त पात्रता मानले जाईल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


तुषार महाजन , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २५ , २०२३ / चैत्र ४ , शके १ ९ ४५ 

SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 24th March , 2023 . 
NOTIFICATION 


३ 


MAHARASHTRA EMPLOYEES OF PRIVATE SCHOOLS ( CONDITIONS OF SERVICE ) REGULATION ACT , 1977 . 

No. Sankirn - 2016 / C.R.320 / TNT - 1.— In exercise of the powers conferred by sub- sections ( 1 ) and 
( 2 ) of section 16 of the Maharashtra Employees of Private Schools ( Conditions of Service ) Regulation 
Act , 1977 ( Mah . III of 1978 ) , and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of 
Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Employees of 
Private Schools ( Conditions of Service ) Rules , 1981 , the same has been previously published as 
required by sub- section ( 3 ) of said section 16 of the said Act , namely : 


1. These rules may be called the Maharashtra Employees of Private Schools ( Conditions of 
Service ) ( Amendment ) Rules , 2023 . 


2. In SCHEDULE F of the Maharashtra Employees of Private Schools ( Conditions of Service ) 
Rules , 1981 , in entry 2 , 

( i ) for ' Category " C ' - the following shall be substituted , namely : 

Category C.- Holders of 

Master's degree in Social Science / Humanities / Science / Maths / Language ( with 50 % marks ) , 
M.Ed. ( with 50 % marks ) / M . A. ( Education ) ( with 50 % marks ) ( in accordance with the changes 
made by National Council for Teacher Education from time to time ) . 


OR 
M.A./M.Sc./M.Com . , B.T./B.Ed . , or its equivalent ; 

OR 


B.A./B.Sc./B.Com . , B.T./B.Ed . , or its equivalent ; 

OR 

B. A. / B . Sc . / B . Com . , Dip . T. ( old two years course ) / D.Ed. ( old two years course ) ; 

OR 

B.A./B.Sc./B.Com . , S.T.C./Dip.Ed./Dip.T . ( one year course ) with ten years ' service ; 
OR 

B. A. or its equivalent Plus Senior Hindi Shikshak Sanad with five years ' service ; or Junior 
Hindi Shikshak Sanad with ten years ' service ; 


OR 

For Physical Education Teachers . - Cases where the condition of one Physical Teacher for 
every 250 students and subject wise minimum 50 percent workload of Physical Education is 
fulfilled -- B. A. / B.Sc./B.Com . , H.D.Ed./B.P.Ed./B.Ed ( Physical Education ) ; 


OR 

For Art teacherss . - B . A./B.Sc./ B. Com./ B. F. A. / Diploma in G. D. Art with - A. M. 
certificate / A. M. Diploma / Diploma in Art Education ; 

OR 


B.A./B.Sc./B.Com./B.F.A./Diploma in G.D. Art , D.T.C./D.M./A.T.D . , with ten years ' service . " ; 
( ii ) for Note ( 1 ) , the following shall be substituted , namely : 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २५ , २०२३ / चैत्र ४ , शके १ ९ ४५ 

" Note 1 A- The seniority list shall be maintained category wise in which the teacher is 
appointed and holding the required educational qualification and professional qualification 
for the post . 


Note 1 B- The teacher at the time of joining shall possess the required qualification for 
a trained teacher to be included in category C , D or E , as the case may be ( higher secondary 
or secondary ) . His seniority in that category shall be decided on the date , he joined in the 
service of that category . 


Note 1 C― The teacher in category F , G or H , while in service improves or acquires 
higher educational and professional qualification for a trained teacher as provided in 
categories C , D or E , as the case may be , he shall be included in the respective category 
for trained teacher as per his newly acquired educational qualification and professional 
qualification . However , his seniority in that respective category shall be decided on the 
date he acquired such qualification and not from the date he is appointed in the service . 
His seniority will be placed after the existing teachers appointed in that Category . 


Note 1 D- If a teacher from primary section ( standard 1 to 5 ) acquires or improves his 
educational qualification but not appointed in secondary or higher secondary classes , he 
cannot claim seniority in secondary or higher secondary seniority list . His higher educational 
qualification shall be treated as additional qualification only . " . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


TUSHAR MAHAJAN , 

Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


